महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक व प्रशासकीय सेवा, 

गट -ब या संवर्गातील प्रबंधक/ सहायक संचालक 
(अतांत्रिक) / सहायक सचिव (अतांत्रिक) या 
पदावरील पदोन्नती नाकारल्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.(१८/२२)/तांशि -१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- १.उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन आदेशा समक्रमांक दि. २०.०९.२०२२. 
२.सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.३०३/ का-१२, 
दि. १२.०९.२०१६. 


शासन आदेशा:- 

तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध संस्था/ कार्यालयांमध्ये अधीक्षक, गट- ब (अराजपत्रित) 
या पदावर कार्यरत असलेल्या २६ कर्मचाऱ्यांना संदर्भाधीन क्र. ०१ येथील आदेशान्वये प्रबंधक/ सहायक संचालक 
(अतांत्रिको/ सहायक सचिव (अतांत्रिक), गट -ब (राजपत्रित) (७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी -एस-१५, रु.४१,८०० 
-१,३२,३००) या पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. पदोन्नती देण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी खाळील Te नमूद 
कर्मचाऱ्यांनी लेखी अर्ज सादर करून पदोन्नती नाकारली असल्याने संदर्भाधीन क्र. ०२ येथील शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार त्यांचे नाव पदोन्नती आदेशातून रद्द करण्यात येत आहे. 


अ अधीक्षकाचे नाव व सध्याचे कार्यालय पदोन्नतीनंतरचे पदनाम व शेरा 
क्र पदस्थापनेचे ठिकाण 
fa २ ३ 1४ | 
| श्रीमती योगिता गोपाल चव्हाण, तंत्रशिक्षण विभागीय प्रबंधक, शासकीय महिळा । पदोन्नती नाकारली 
कार्यालय, पुणे निवासी तंत्रनिकेतन, तासगाव 
२ श्रीमती सुनिता रविंद्र जगताप, महाराष्ट्र राज्य प्रबंधक, शासकीय तंत्रनिकेतन, | पदोन्नती नाकारली 
इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँण्ड कॅटरिंग सोलापूर 
टेक्नॉंलॉजी 
३। श्री. गजानन कोंडूजी मोरे, तंत्र शिक्षण विभागीय प्रबंधक, शासकोय पदोन्नती नाकारली 
कार्यालय, पुणे औषधनिर्माणशास्त्र 
महाविद्यालय, कराड 


२. उपरोक्त नमूद कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारली असल्याने त्यांच्या प्रकरणी संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन 
निर्णयात नमूद सूचनांनुसार पुढील उचित कार्यवाही संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या स्तरावरुन करण्यात यावी. 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.(१८/२२)/तांशि -१ 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१६१६२९३०७५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAMEER LAXMAN 
DHERE 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे 
प्राचार्य, शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, तासगाव/ शासकीय तंत्रनिकेतन, सोलापूर. 

५. प्राचार्य, शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, कराड 

६. सर्व संबंधित कार्यालयीन अधीक्षक (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. (संचालळक,तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत). 

९. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती/(तांशि-१). 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ २ पैकी 2 


